महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्‍क 
आयोगाच्या आस्थापनेवरीळ २७ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


weyke अदे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसएचआरसी-०३२९/प्र.क्र.३७/पोल-१४ 
२ रा मजला, मंत्रालय,मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मुंबई- ४०००२२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर २०२४. 


बाचा : २) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.एसएचआरसी-०३२९,/प्र.क्र.३७/पोल-१४, दि. २२.०३.२०२४ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४. 
३) महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचे पत्र क्र.रामाहआ/प्रशा(१)/न.क्र.६२-ए/ अपमु/९/२०२४/३५५ 
दि. १६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य मानबी हक्क आयोग, मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील २७ अस्थायी पदांना उपरोक्‍त 
संदर्भ क्र.१ येथील दि. २२.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२४ पासून ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य मानबी हक्क आयोगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक 
१६.०९.२०२४ च्या पत्रान्वये सदर Yo अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती केली असून, 
शासनाच्या दि.२२.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या आयोगाने सादर केलेल्या 
विवरणपत्रातील एकूण २७ पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे. सदर बाब विचारात घेता, उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारातंर्गत खालीलप्रमाणे २७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पद संख्या पदनिर्मितीचा शासन निर्णय क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) 
Es अधीक्षक बिड एचआरसी-१०९९/३७६/पोल-१४, दि.१५/०७/२००० 
२ | सहायक Lj वरीलप्रमाणे. 
3 | निम्नश्रेणी लघुलेखक En वरीलप्रमाणे. 
४ | शिपाई | अ. वरील प्रमाणे. 
५ | वाहनचालक २ वरीलप्रमाणे. 
६ | विधिसहायक a | एचआरसी-१३२०००/संकीर्ण-३५/पोल १४, दि.१३/९/२००१ 
७ । लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
८ | लेखापाल | | वरीलप्रमाणे. 
९ | बिललिपिक Ee वरील प्रमाणे. 


शि स्वीय सहायक २ वरीलप्रमाणे. 

a १ | वाहनचालक a | एचआरसी-१३२०००/संकीर्ण-२३/पोल-१४, दि.१३/०९/२००१ 

१२ । शिपाई ३ वरीलप्रमाणे. 

१३ । निम्नश्रेणी लघुलेखक a | एचआरसी-११२००२/२८१/पोल-१४, दि . 30/3/2008 

१४ । लिपिक a | वरीलप्रमाणे. 

१५ | लेखा अधिकारी ey एचआरसी-०१०२/प्र.क्र.३२/पोळल-१४, दि.०९/०६/२०१३ 

१६ | लिपिक ३ वरीलप्रमाणे. 

१७ | कक्ष अधिकारी oa | एसएचआर-०१०९/१६१६/प्रक्र.१३७/पोल-१४,दि.२१/०१/२०१२ 

१८ | सहायक a | वरीलप्रमाणे. 

१९ । प्रबंधक शिश वरीलप्रमाणे. 

२० | सहायक प्रबंधक a | शा. नि. दि.०६.१०.२०२२ अन्वये पुर्नजिवीत करण्यात आले. 
एकूण २७ 


२. हा शासन निर्णय, शा.नि, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
प्रशासकौय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

३. सदर शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१२३४५५४८२९ असा आहे.सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAHUL VUAY 
KULKARNI 


( राहुल कुलकर्णी ) 
सह Aaa AERTS शासन. 


4 
ap 


सचिव,महाराष्ट्र राज्य मानबी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य,९ हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई ४००००१. 

लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य, ९ हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई ४००००१ 
प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-१ मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (आपुक),मंत्रालय,मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, (अर्थसं-१), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-१४. 


Nomex wane 


